महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१२१८/प्र.क्र.४६९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०३ जानेवारी २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील “संस्कृती” इमारत, 
वरळी 9 मुंबई S QTeX, येथे “Providing replacement of unserviceable telescopic 
door of passenger lift” हे विद्युतविषयक दुरूस्तीचे काम करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
शा.२९८/ २०१८, दिनांक ११.१२.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी “संस्कृती” इमारत, वरळी, मुंबई शहर, येथे 
“Providing replacement of unserviceable telescopic door of passenger lift” हे 


विद्युतविषयक दुरूस्तीचे काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी सहायक अभियंता, श्रेणी-२, पोदार (सार्वजनिक बांधकाम) शाखा, 
यांनी सन २०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.३,६७,०१७/- इतक्या खर्चाचे अंदाज 
सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, 
यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.३,५४,४५०/- असे सुधारित केळे आहेत आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय 
मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


४. त्या अनुसार, “संस्कृती”इमारत, वरळी, मुंबई शहर, येथे “Providing replacement 
of unserviceable telescopic door of passenger lift” e विद्युतविषयक दुरूस्तीचे काम 
करण्यासाठी रु.३,५४,४५०/- (“रुपये तीन लक्ष वोफत हजार ANS VAT रुपये फक्त 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 

आव्यक आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१२१८/प्र.क्र.४६९/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९६/१८/इमा.-२, 
दिनांक २१.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०८११५०४२५४२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
N, 


DN: त्वा 
WAP N | L 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 
'84493f2735ad885627, postalCode=401 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
-8538cd1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1 


b95322e66d2ccSedf89ad u=HO! 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL 


Date: 2019.01.08 12:00:46 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


प्रत- 
१) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां. विद्युत विभाग, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाय 
Parl, यंत्रालय यांनी फुधारलेल्या “Abstract” PAT FARTS) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


